उप जिल्हाधिकारी संवर्गात पदोन्नतीने 
पदस्थापना देणेबाबत... 
महाराष्ट्र शासन 
महसूल व वन विभाग 
शासन आदेश क्र. टिआरएफ-०३२२/प्र.क्र.२६(भाग-२)/ई-२ 
मादाम कामा मार्ग, हुतात्मा राजगुरु चौक, 
मंत्रालय, मुंबई ४०० ०३२. 
दिनांक: ०९ नोव्हेंबर, २०२३ 


संदर्भ:- १) शासन आदेश, महसूल व वन विभाग, क्र.पदोन्न-०३२२/प्र.क्र.२६(भाग-२)/ई-२, दि.२९.०८.२०२३ 
२) सामान्य प्रशासन विभाग अधिसूचना क्र.एसआरव्ही-२०२१/प्र.क्र.४९/कार्या-१२, दि.१४.०७.२०२१ 


शासन आदेठा:- 


संदर्भधीन क्र.१ येथील आदेजझ्ान्वये तहसिलदार (वेतनश्रेणी एस-१९ रु.५५,१००-१,७७,१००) 
संवर्गातील अधिका-यांना उप जिल्हाधिकारी (वेतनश्रेणी एस-२० रु.५६,१००-१,७७,५००) या संवर्गात 
आदेशातील नमूद अटी व शर्तीच्या अधीन राहून निव्वळ तात्पुरत्या स्वरुपात तदर्थ पदोन्नती देण्यात आलेली 
आहे. 


महाराष्ट्र शासकीय गट-अ व गट-ब (राजपत्रित व अराजपत्रित) पदांवर सरळसेवेने व पदोन्नतीने 
नियुक्तीसाठी महसूली विभाग वाटप नियम, २०२१ विचारात घेऊन निव्वळ तात्पुरत्या स्वरुपात तदर्थ पदोन्नती 
देण्यात आलेल्या अधिका-यांना खालील तक्त्यात स्तंभ क्र.३ मध्ये नमूद केल्याप्रमाणे महसूली विभाग 
वाटपानुसार स्तंभ क्र.४ येथे दर्शविल्याप्रमाणे पदस्थापना देण्यात येत आहे. 


अ.क्र अधिकाऱ्यांचे नाव वाटप करण्यात पदस्थापना 
आलेला विभाग 
[ee] 2 3 ee ee | 
q) | श्री. महेश गंगाधर चौधरी नाशिक उप जिल्हाधिकारी (रोहयो), नंदुरबार या 
रिक्‍त पदावर 


२. उपरोक्त अधिका-यांना महाराष्ट्र शासकीय गट-अ व गट-ब (राजपत्रित व अराजपत्रित) पदांवर 
सरळसेवेने व पदोन्नतीने नियुक्तीसाठी महसूली विभाग वाटपाबाबतच्या अधिसूचना विचारात घेऊन महसूली 
विभाग वाटप करण्यात येत आहे. 

३. सदर पदस्थापनेचे आदेशा प्राप्त झाल्यापासून संबंधित अधिका-यांना शासनाच्या पूर्वपरवानगीशिवाय 
कोणत्याही प्रकारची रजा मंजूर करण्यात येऊ नये. 

४. सदर पदोन्नतीने पदस्थापनेच्या पदावर रुजू होण्यासाठी सध्याच्या पदावरील कार्यभार कार्यालय 
प्रमुखाच्या सल्ल्याने तात्काळ अन्य अधिका-यांकडे सुपुर्द करुन पदोन्नतीने देण्यात आलेल्या पदस्थापनेच्या 
पदावर रुजू व्हावे. या आदेशान्वये पदोन्नतीने पदस्थापना देण्यात आलेल्या पदावर ३० दिवसाच्या आतरुजू न 
झाल्यास संबंधित अधिका-यांना पदोन्नतीचे लाभ अनुज्ञेय होणार नाहीत. 


५. नियुक्तीच्या प्रतिक्षेत असलेल्या अधिका-यांनी पदस्थापनेच्या पदावर तात्काळ रुजू होण्याची दक्षता 
घेण्यात यावी. 


शासन आदेशा क्रमांकः टिआरएफ-०३२२/प्र.क्र.२६(भाग-२)/ई-२ 


६. तहसिलदार संवर्गातून उप जिल्हाधिकारी या संवर्गात पदोन्नत झालेल्या उपरोक्त अधिका-यांनी 
पदस्थापनेच्या पदावर रुजू होऊन कार्यभार स्विकारल्यानंतरच उप जिल्हाधिकारी एस-२० (रू. ५६१००- 
१७७५००) या संवर्गाच्या वेतनाचे लाभ अनुज्ञेय राहतील. 


७. महसूल व वन विभाग, शासन आदेश क्र. पदोन्न-०३२२/प्र.क्र.२६(भाग-२)/ई-२, दि.२९.०८.२०२३ 
नुसार निश्चित केलेल्या अटी व शर्ती या कायम लागू राहतील. 


८. सदर शासन आदेशा महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध 
करण्यात आले असून त्याचा संगणक संकेतांक क्रमांक २०२३११०९१३०५०७२९१९ असा आहे. हे शासन आदेश 
डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने, 


Digitally signed by SANTOSH VITHOBA GAWDE 


400ed2af72cb5dd990c, postalCode=400032, st=Maharashtra, 


DN: c=IN, oO=GOVERNMENT OF MAHARASHTRA, ou=REVENUE 
S A N TO S H AND FORESTS DEPARTMENT, 
2.5.4.20=8e1 1 1cd4ca87dbe700ee92d0e1 b3fd993c8b0952a368e 
serialNumber=CA6A91 ASEFCF2DDE6274B385D86F23914275B4 
£2B1125F6E74E6A1FAC7106C22, cn=SANTOSH VITHOBA 
GAWDE 
Date: 2023.11.09 13:04:52 +05'30' 
(सं. fa. गावडे ) 
प्रति, 
सर्व विभागीय आयुक्त. 
प्रत, 


« मा. मुख्यमंत्री यांचे अपर मुख्य सचिव, मंत्रालय, मुंबई-४०० ०३२. 

«७ मा. उप मुख्यमंत्री (गृह) यांचे सचिव, मंत्रालय, मुंबई-४०० ०३२. 

७ मा. उप मुख्यमंत्री (वित्त) यांचे सचिव, मंत्रालय, मुंबई-४०० ०३२. 

© मा.मंत्री (महसूल) यांचे खाजगी सचिव, मंत्रालय, मुंबई-४०० ०३२. 

«७ अपर मुख्य सचिव (महसूल) यांचे विशेष कार्य अधिकारी, मंत्रालय, मुंबई-४०० ०३२. 
«७ संबंधित जिल्हाधिकारी. 

«७ प्रधान महालेखापाल-१/२ (लेखा व अनुज्ञेयता)/ (लेखा परीक्षा), मुंबई/ नागपूर. 
e संबंधित जिल्हा कोषागार अधिकारी. 

e संबंधित अधिदान व लेखा अधिकारी. 

e संबंधित आहरण व संवितरण अधिकारी. 

« संबंधित उप जिल्हाधिकारी (संबंधित विभागीय आयुक्‍्त,यांचेमार्फत). 

«७ सह सचिव (ई-२) यांचे स्वीय सहायक, मंत्रालय, मुंबई-४०० ०३२. 

«७ निवडनस्ती (ई-२. 


पृष्ठ २ पैकी २ 


